छोटया संवर्गातील मागासवर्गीयांकरिता आरक्षित पदे 
भरण्याबाबतची कार्यपध्दती 
दि.२१.८.२०१९ चे शासन परिपत्रक स्थगित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी -२०१६/ प्र. क्र. २२८ ॥/१८/१६-ब 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 
दिनांक: २२ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा:- झासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग ,समक्रमांक,दिनांक २१ ऑगस्ट २०१९. 
शासन निर्णय- 


संदर्भाधिन हासन परिपत्रकान्वये एसईबीसी वर्गाच्या १३ टक्के आरक्षणासह छोट्या संवर्गासाठी 
सुधारित बिंदूनामावळी विहित करण्यात आली आहे. सदर शासन परिपत्रकास शासनाचे पुढील आदेडा 
होईपर्यंत स्थगिती देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या सर्व विभाग 
प्रमुखांच्या/ नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावा. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१९०८२२११४६५०१५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Rasik Ambadas iS 
Khadse 2 


ally signed by Rasik Ambadas Khadse 
ernment Of Maharashtra, ou=General Administration 


stalCode=400032, st=Maharashtra, 
fdc00fa9bc45e4f7281973d193127b8989dfaSdf6a7a694b005e562ebd5c 
147200a14b42f151489f7313e47c9e873399 1629b2302a3831b9451 
mbadas Khadse 


(र.अं.खडसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१.मा.सभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२.मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३.मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई-३२. 

४.मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई-३२. 

५.सर्व मा. विधानसभा सदस्य/मा.विधानपरिषद सदस्य/मा.संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
६.मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-३५. 
७.मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८.सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९.मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य. 

१०.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
११.प्रधान सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय(विधानसभा), मुंबई. 
१२. सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवाळलय(विधानपरिषद), मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी -२०१६/ प्र. क्र. २२८ ॥/१८/१६-ब 


१३.सर्व विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य. 

१४. सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

१५. सर्व सहायक आयुक्‍त (मागासवर्ग कक्ष), महाराष्ट्र राज्य. 

१६. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई. 

१७. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई. 

१८. प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्‍्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 

१९. प्रबंधक,महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण,मुंबई,नागपूर,औरंगाबाद. 
२०. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
२१.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

२२.सचिव,राज्य निवडणूक आयोग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२३.सचिव,राज्य माहिती आयोग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२४. सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्‍त. 

२५.राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचाळक. 
२६. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
२७.सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका. 

२८.संचालक, समाजकल्याण, पुणे. 

२९.आयुकक्‍्त, आदिवासी विकास, नाशिक. 

३०.संचाळलक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

३१.संचालक, सेवायोजन, मुंबई. 

३२.महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर . 
३३.महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
३४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

३५.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

३६.सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांच्या अधिपत्त्याखालील सर्व विभाग प्रमुख/ 
कार्यालय प्रमुख यांना सदर शासन निर्णयाची प्रत, त्यांच्या स्तरावरुन स्वतंत्रपणे पाठवून कार्यवाही 
करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. 

३७.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन मुंबई. (५ प्रती) 
३८.सर्व मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये,महाराष्ट्र राज्य. 
३९.निवड नस्ती, कार्यासन १६-ब. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


